M - 22 


RNINo.MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ८ , अंक ३८ ] 


शुक्रवार , मार्च २५ , २०२२ / चैत्र ४ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ९ .०० 


२ 


असाधारण क्रमांक ९ २ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वित्त विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २५ मार्च २०२२ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ . 

क्रमांक मूवक १५२२ / प्र.क्र . १८ / कराधान - १. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम २००२ ( २००५ चा महा . ९ ) च्या कलम ९ च्या 
पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची - ख मध्ये , 
दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून खालील सुधारणा करीत आहे , म्हणजेच : 


: 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ मधील , अनुसूची - ख मध्ये : 

, 


: 


( १ ) नोंद १५ ऐवजी खालील नोंद दाखल करण्यात येत आहे , म्हणजेच 
१५. नैसर्गिक वायू 

३ टक्के . ” ; 
( २ ) नोंद १६ वगळण्यात येत आहे . 


66 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मंदार केळकर , 
शासनाचे उप सचिव , 


( 
१ 
) 


भाग चार - ब - ९२-१ 


M - 22 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २५ , २०२२ / चैत्र ४ , 


शके १ ९ ४४ 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 25th March 2022 . 


> 


NOTIFICATION 


THE MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act , 2002 . 


No. VAT 1522 / CR . 18 / Taxation - 1.— In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of 
section 9 of the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 ( Mah . IX of 2005 ) , the Government of 
Maharashtra , hereby , with effect from the 1st April 2022 , amends Schedule -B appended to the 
said Act , follows , namely : 

In the Maharathra Value Added Tax Act , 2002 , in Schedule B , 
( 1 ) for entry 15 , the following entry shall be substituted , namely : 
“ 15. Natural Gas 

3 % . " ; 


( 2 ) entry 16 shall be deleted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MANDAR KELKAR , 


Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


